१४ व्या वित्त आयोगांतर्गत स्थापन केलेल्या 


२४ जलदगती न्यायालयातील अस्थायी 


पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : जगन्या १४१८/प्र.क्र.६४/का.नऊ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक :- १४ सप्टेंबर २०२० 


वाचा :- १) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र.अचसीटी-१००२/१२८९/(१६२)/नऊ , 
दि.०८.०९.२००२ 
२) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र.जगन्या-१४१६/प्र.क्र.२०४/का-९ , 
दि.१८.०८.२०१७ 
३) जिल्हा न्यायालय, नागपूर जा. क्र.बी.-४(१०)/२३१६/२०२०,, 
दि.०७.०९.२०२० चे पत्र 
४ जिल्हा न्यायालय, अमरावती क्र.बी.-४(आस्था)/१६१३/२०२०, निरंक चे पत्र. 
५) जिल्हा व सत्र न्यायालय, रत्नागिरी म.जा. क्र.ब-४/३५३५ GAO, 
दि.०७.०७.२०२० चे पत्र. 
६) जिल्हा न्यायालय, ठाणे जा. क्र. (आस्था)/३७६९/२०२०, दि.१४.०८.२०२० चे पत्र. 


(9) जिल्हा न्यायालय, परभणी जा. क्र. आस्था/ब-४/५४४९/२०२०,दि.२९.०७.२०२० पत्र 
८) जिल्हा न्यायालय, यवतमाळ जा. क्र. २१५६/आस्था/२०२०, दि.०६.०८.२०२० चे पत्र. 
९) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., दि.३१.०८.२०२०. 


प्रस्तावना :- 

१४ व्या वित्त आयोगांतर्गत एकूण २४ जलदगती न्यायालये स्थापन केलेली आहेत. या २४ 
जलदगती न्यायालयासाठी संदर्भीय अ.क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये पदनिर्मिती करण्यात आली 
आहे. या २४ जलदगती न्यायालयासाठीच्या अस्थायी पदांना पुढील कालावधीसाठी मुदतवाढ देणे 
आवऱ्यक आहे. न्यायालयाच्या अस्थायी पदांबाबत संदर्भीय अ.क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये वित्त 
विभागाच्या दि.१०.९.२००१ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीमधुन वगळण्यात आले आहे. तसेच संदर्भीय 
अ.क्र.९ येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये दि.०१.०९.२०२० ते दि.२८.०२.२०२१ पर्यंत अस्थायी 
पदांना मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार 
सदर २४ जलदगती न्यायालयासाठीची अस्थायी पदे पुढे चाळू ठेवण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 
शासन निर्णय :- 

१४ व्या वित्त आयोगांतर्गत स्थापन केलेल्या २४ जलदगती न्यायालयासाठीच्या पुढील अस्थायी 
पदांना दि.०१.०९.२०२० ते दि.२८.०२.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः जगन्या १४१८/प्र.क्र.६४/का.नऊ 


जिल्हा न्यायाधीडा संवर्ग 

अ.क्र पदनाम पदसंख्या 
pa जिल्हा न्यायाधीठा १२ 
लघुलेखक (उच्च श्रेणी) १२ 

वरिष्ठ लिपिक १२ 

कनिष्ठ लिपिक १२ 

५ | शिपाई २४ 
एकूण पदे ७२ 


दिवाणी न्यायाधीडा (वरिष्ठ स्तर) आणि न्यायदंडाधिकारी संवर्ग 


अ.क्र पदनाम पदसंख्या 

ण दिवाणी न्यायाधीठा (वरिष्ठ स्तर) आणि १२ 
न्यायदंडाधिकारी 

लघुलेखक (उच्च श्रेणी) १२ 

वरिष्ठ लिपिक १२ 

कनिष्ठ लिपिक १२ 

५ | शिपाई २४ 

एकूण पदे ७२ 


२. याकरिता येणारा खर्च "मागणी क्र.जे-१, २०१४, न्यायदान-१०२-उच्च न्यायालये (१३) १४ 
व्या वित्त आयोगांतर्गत योजना (१३)(०१) जलदगती न्यायालये (अनिवार्य), संकेतांक क्र. (२०१४ 
०५९३), या लेखाशिर्षाखाली" खर्ची टाकण्यात यावा व तो त्या शीर्षाखाळील सन २०२०-२१ या 
वर्षासाठी मंजूर होणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.३१.०८.२०२० द्वारे 
प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार हा शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२००९१५१४३५०३९४१२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

Uday Balkrishnna 0700000000” 


0 tra, 
2.5.4.20=25569b2f94f1c4543dd14cfd7554a74f343a754d96291ae7 


(उदय बा. शुक्ल) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव 
प्रति :- 
१) मा. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई , 
२) प्रधान न्यायाधीश, नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जगन्या १४१८/प्र.क्र.६४/का.नऊ 


3) प्रमुख न्यायाधीश, जिल्हा व सत्र न्यायालय, लातूर, रत्नागिरी, बीड, अमरावती, परभणी, पुणे, 
अहमदनगर, बुलढाणा, ठाणे, नांदेड, रायगड-अलिबाग, सातारा,उस्मानाबाद, वाशिम, भंडारा, 
यवतमाळ. 

8) महाळेखापाल-एक/दोन (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर, 

५) महाळेखापाल-एक/दोन (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र,मुंबई/नागपूर, 

६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, लातूर, रत्नागिरी, बीड, अमरावती, परभणी, पुणे, अहमदनगर, 
बुलढाणा, ठाणे, नांदेड, रायगड-अलिबाग, सातारा,उस्मानाबाद, वाशिम, भंडारा, यवतमाळ 

७ वित्त विभाग व्यय-५, 

८) विधि व न्याय विभाग कार्यासन-२३, २४ व २५ 

९) निवड नस्ती- का. ९. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


